RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No .MH /MR /South - 324 / 2013 – 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ७७ (२)] 


शुक्रवार , जानेवारी २४ , २०१४ /माघ ४, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
__ अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


पार 


O 


व्याता 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ जानेवारी २०१४ 

नोटीस 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ . 

क्रमांक एमआरडी. ३३१३ /प्र. क्र . १२/ नवि - ७. - सर्व संबंधितांना असे सूचित करण्यात येत आहे की , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण अधिनियम , १९७४ (१९७५ चा महा. ४ ) याच्या कलम ३२, पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासनाने, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे रायगड जिल्ह्यातील विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत 
कर्जत ते हाळ फाटा , जिल्हा रायगड पर्यंतचा राज्य महामार्ग क्रमांक ३५ च्या चौपदरीकरण कामाच्या प्रयोजनार्थ, विवक्षित जमिनींचे संपादन 
करण्याकरिता अधिसचना काढण्याचे योजले आहे; तिचा मसदा यासोबत जोडला आहे 

२. उक्त जमिनींचे मालक किंवा इतर कोणतीही हितसंबंधित व्यक्ती यांनी, उक्त जमिनी का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची 
लेखी कारणे , ही नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, शासनाचे प्रधान सचिव 
( नवि -१), नगरविकास विभाग , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, यांच्याकडे सादर करण्याचे याद्वारे 
त्यांना आवाहन करण्यात येत आहे . 
३. या नोटिशीला अनुसरून दाखविण्यात आलेली व उक्त कालावधीत प्राप्त झालेली अशी कोणतीही कारणे शासन विचारात घेईल . 

___ अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एमआरडी. ३३१३/ प्र.क्र . १२ / नवि - ७. - ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ (१९७५ 
चा महा. ४ ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात 
आलेले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
निवेदनावरून राज्य शासनाला असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकरणाद्वारे रायगड जिल्हयातील विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत 
सुविधा प्रकल्पांतर्गत कर्जत ते हाळ फाटा , जिल्हा रायगड पर्यंतचा राज्य महामार्ग क्रमांक ३५ च्या चौपदरीकरण कामाच्या प्रयोजनार्थ , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विवक्षित जमिनी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 


भाग एक - अ - ( म .उ. वि .) - १७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २४ , २०१४ / माघ ४ , शके १९३५ 


क्र . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकान्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्र यामध्ये दिनांक । । २०१४ रोजी नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त नोटीस उक्त जमिनींचे मालक आणि इतर 
हितसंबंधित व्यक्ती यांच्यावर विहित रितीने रीतसर बजावण्यात देखील आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींच्या मालकांनी आणि इतर कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तींनी उक्त नोटिशीस अनुसरून दिलेले कारण 
विचारात घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनींचे संपादन करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ , पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन, याद्वारे उक्त जमिनी संपादित करीत आहे . 

अनुसूची 

हाळ फाटा ते कर्जत ( राज्य मार्ग क्र . ३५ ) 
विभागाचे नाव भूमापन क्र . / 

७ / १२ 

संपादित करावयाचे जमिनींचे मालक 
गट क्र . उताऱ्याप्रमाणे प्रस्तावित असलेले 

क्षेत्र ( चौ. मी . मध्ये ) क्षेत्र ( चौ . मी . मध्ये ) 
( १) ( २) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ मौजे नांगुर्ले , 

२९ पैकी १८२८० 

५५६ कमलेश पारसमल जैन 
ता . कर्जत 

कुमारपाल पारसमल जैन 
जि . रायगड . 

मे . एरिना आर्चडस प्रा . लि . 

संचालक श्याम नंदकिशोर अग्रवाल 
२ कित्ता 

२८ पैकी १५२०० 

४३ मे . एरिना आर्चडस प्रा . लि . 

संचालक श्याम नंदकिशोर अग्रवाल 

रविंद्र सखाराम देशमुख 
३ कित्ता 

२७ / ४ पैकी ६३०० 

१७ अस्पी जाल 
४ कित्ता 

२२ / १३ पैकी ४९०० 

११८२ दिपक हरगोविंद गिडवाणी 

हिरू हरगोविंद गिडवाणी 

अनिता दिपक गिडवाणी 
किरण दिपक गिडवाणी 

सुरज दिपक गिडवाणी 
५ कित्ता 

२२ / ७ पैकी ८१०० 

२९७५ अहम्मद गणीहाजी हारुण 

मोहम्मद गणीहाजी हारुण 
अबुबकर गणीहाजी हारुण 

उस्मान गणीहाजी हारुण 
६ कित्ता 

१६ / २ पैकी ७१५० 

नारायण मन्या वाघमारे 
शिवाजी पांग्या वाघमारे 
सुरेश देवजी हिलम 

बबन रामा कातकरी 
७ कित्ता 

२२ / ६ ब पैकी १८१०० 

१६१३ नारायण मन्या वाघमारे 

शिवाजी पांग्या वाघमारे 
सुरेश देवजी हिलम 

बबन रामा कातकरी 
८ कित्ता २२ / १५ पैकी 

१९६० अहम्मद गणीहाजी हारुण 

मोहम्मद गणीहाजी हारुण 
अबुबकर गणीहाजी हारुण 
उस्मान गणीहाजी हारुण 


४९ 


४००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २४ , २०१४/ माघ ४ , शके १९३५ 


३ 


__ (१) 

९ 


(५ ) 


(२ ) 
मौजे नांगुर्ले , 
ता . कर्जत 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 
२४३२० 


(३ ) 
२२ / ६ अ पैकी 


३८५३ 


जि . रायगड . 


१२०० 


१२५ 


५१०० 


१०६७ 


१० कित्ता 

कित्ता 
१२ कित्ता 
१३ कित्ता 


२२ / ८ पैकी 
२२ /१० पैकी 
२५ / ५ पैकी 
२५ / १ पैकी 


३०० 


१३८ 


३१०० 


७३४ 


किशोर बाबू ओसवाले 
स्वाती मनोहर लिमये 
कै . अनंत श्रीधर ओक औषधी 
संशोधन व संवर्धन प्रतिष्ठान , कर्जत 
रायगडतर्फे विश्वस्त . 
दत्तात्रय धोंडू काळे 
सदाशिव मोरेश्वर दातार 
विनायक सदाशिव फडके 
पराग विनायक पटवर्धन 
उर्मिला अनंता ओक 
शिल्पीन ख्यालील तातेड ( जैन ) 
गजानन पंढरीनाथ धामणसे 
शिल्पीन ख्यालीलाल तातेड ( जैन ) 
पांडूरंग दत्तू शिंदे 
लता मनोहर कदम 
रंजना गंगाराम कदम 
यमुना दशरथ कदम 
भारती किशोर तळेकर 
सारीका भरत भद्रिके 
सरिता संजय ओंबळे 
अरविंद बाबूलाल जैन 
मे . ग्रीन फिल्ड इस्टेटस द्वारा 
पी. ए. सी . एल. इंडिया लि . तर्फे 
बायोलोमियो पौल . 
हिमांशु प्रशांत शर्मा 
मे . ग्रीन फिल्ड इस्टेटस द्वारा 
पी.ए. सी .एल. इंडिया लि . तर्फे 
बायोलोमियो पौल . 


१४ कित्ता 


९०० 


२४८ 


२५ / ४ पैकी 
८/२ पैकी 


१५ कित्ता 


२५०० 


८३४ 


८ / ५ पैकी 


५५०० 


३१४ 


१६ कित्ता 
१७ कित्ता 


८ / ३ पैकी 


१२०० 


१००४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस. के . सालीमठ , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ -( म . उ. वि .) - १७ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २४ , २०१४ / माघ ४ , शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032, dated the 21st January 2014 . 

NOTICE 
MUMBAIMETROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1974 . 

No. MRD - 3313 / C . R . 12 /UD -7 : It is brought to the notice of all the concerned that, the 
Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 32 
of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act, 1974 (Mah . IV of 1975 ) proposes 
to issue a notification for acquisition of certain lands for the purpose of construction of four lane 
Road of State Highway No. 35 from Karjat to Hal Phata , District Raigad under the Extended 
Mumbai Urban Infrastructure Project in Raigad District by the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority , the draft of which is appended herewith . 

2 . The owners or any other persons interested in the said lands are hereby called upon to 
show cause, in writing to the Principal Secretary (UD - 1 ) to the Government, Urban Development 
Department, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 within 
a period of one month , from the date of publication of this notice in Maharashtra Government 
Gazette as to why the said lands should not be acquired . 

3 . Any such cause shown pursuant to this notice , which may be received during the said 
period will be considered by the Government. 

Draft Notification 
No. MRD - 3313 / C . R . 12 /UD - 7 : Whereas , on representation from the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) , established under 
section 3 of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act , 1974 (Mah . IV of 1975 ) , 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), it appears to the Government of Maharashtra that, for 
the purpose of construction of four lane Road of State Highway No. 35 from Karjat to Hal Phata , 
District Raigad under the Extended Mumbai Urban Infrastructure Project in Raigad District, by 
the said Authority , it is necessary to acquire the lands specified in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said lands” ); 

And Whereas , the Notice , as required under the proviso to sub - section ( 1) of section 32 of the 
said Act was published in the Maharashtra Government Gazette , on the ------ - 2014 ; and the said 
Notice was also duly served in the prescribed manner on the owners and other persons interested 
in the said lands; 

And whereas , after considering the causes shown by the owners and other persons interested 
in the said lands pursuant to the said Notice, the Government of Maharashtra has decided to 
acquire the said lands ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 32 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby acquires , the said lands. 

Schedule 

Hal Phata to Karjat ( State Highway No. 35 ) 
Sr . Name of the S .No ./ Area as par Area Proposed Land Owner ( s ) 
No. Division Gat No. V . F . No. 7 / 12 to be Acquired 

Extract ( in Sq .Mtrs ) 
( in Sq . Mtrs ) 


( 1 ) 


(5 ) 


( 4 ) 
18280 


1 


( 2 ) 

( 3 ) 
Mauje Nangurle , 29Pt . 
Tal. Karjat, 
Dist . Raigad . 


556 


(6 ) 
Kamlesh Parasmal Jain 
Kumarpal Parasmal Jain 
M / s. Erina Archads Pvt . 
Ltd . Director Shyam 
Nandkishor Agrwal 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २४ , २०१४ / माघ ४ , शके १९३५ 


Schedule — (Contd .) 


(1) 


(2) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(3) 
28 Pt . 


15200 


43 


CU 


17 


27 / 4 Pt. 
22 / 13 Pt. 


6300 
4900 


1182 


22 / 7 Pt. 


8100 


2975 


16 / 2 Pt. 


7150 


O 


22 /6 b Pt. 


18100 


1613 


8 


22 / 15 Pt. 


4000 


1960 


M /s . Erina Archads Pvt . Ltd . 
Director Shyam Nandkishor 
Agrwal Ravindra Sakharam 
Deshmukh . 
Aspee Jal 
Dipak Hargovind Gidwani 
Hiru Hargovind Gidwani 
Anita Dipak Gidwani Kiran 
Dipak Gidwani Suraj Dipak 
Gidwani 
Ahmmad Ganihaji Harun 
Mohhmad Ganihaji Harun 
Abubakar Ganihaji Harun 
Usman Ganihaji Harun 
Narayan Manya Waghmare 
Shivaji Pangya Waghmare 
Suresh Devji Hilam Baban 
Rama Katkari 
Narayan Manya Waghmare 
Shivaji Pangya Waghmare 
Suresh Devji Hilam Baban 
Rama Katkari 
Ahmmad Ganihaji Harun 
Mohhmad Ganihaji Harun 
Abubakar Ganihaji Harun 
Usman Ganihaji Harun 
Kishor Babu Oswale Swati 
Manoher Limaye Kai Anant 
Shridhar Oak Vanoushadhi 
Sanshodhan & Sanvardhan 
Pratishthan Karjat Raigad 
Tarfe Trust Dattraya 
Dhondu Kale Sadashiv 
Moreshwar Datar Vinayak 
Sadashiv Phadke Parag 
Vinayak Patvardhan Urmila 
Ananta Oak 
Shilpin Khyalil Tated (Jain ) 
Gajanan Pandharinath 
Dhamanse 
Shilpin Khyalil Tated ( Jain ) 
Pandurang Dattu Shinde 
Lata Manohar Kadam 
Ranjana Gangaram Kadam 
Yamuna Dashrath Kadam 
Bharti Kishor Talekar 
Sarika Bharat Bhadrike 
Sarita Sanjay Ombale 


22/6 A Pt . 


24320 


3853 


22 /8 Pt. 


1200 
5100 


125 
1067 


22 / 10 Pt. 


25 /5 Pt. 


300 


138 
734 


25 / 1 Pt. 


3100 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २४ , २०१४ / माघ ४ , शके १९३५ 


Schedule — (Concld .) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


900 


25 /4 Pt. 
8 / 2 Pt. 


248 
834 


2500 


Arvind Babulal Jain 
Bayolomiyo Paul, On behalf 
M / s. Green Field Estates 
P . A . C . L . India Ltd . 
Himanshu Prashant Sharma 
Bayolomiyo Paul, On behalf 
M / s . Green Field Estates 
P . A . C . L . India Ltd . 


5500 


314 


8 /5 Pt. 
8 / 3 Pt. 


1200 


1004 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . K . SALIMATH , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


